कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित तसेच fears निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५१/का.१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ मे, २०२२ 


पहा:- १ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती कोल्हापूर यांचे पत्र 
क्र.नियोजन-का-१८/जिनिस/१७४३/२०२०-२१, दि.०१/११/२०२१ 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
30/2000” मधीळ कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) 
मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, 
विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशनाच्या ०२ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान 
असलेल्या ०४ व्यक्तिची “नामनिर्देशित सदस्य” म्हणून तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव 
असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या १४ व्यक्तिची 
“विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांनी उपरोक्‍त 
आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित 
यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या 
रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०५१२११०९४०९२१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitalh 0 by SANJEEV HARISHCHANDRA 
SANJEEV DAUR! ""*» 

DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = 
HARISHCHANDRA IN, S = Maharashtra, © = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
D H U R | Date: 2022.05.12 11:11:40 +05'30° 

(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५११/का.१४८१-अ 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
ह. 

९. 


A) 


— 


4 


— 


— 


जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर 
उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१२. कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 
१३. निवड नस्ती, का-१४८१-अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५१/का.१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५१/का.१४८१-अ, दि.१२ मे, 2022 सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 


(अधिनियमातील कलम ३(३)दोन (ब) अनुसार) 


अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


ण श्री.प्रकाश आबिटकर, 
विधानसभा सदस्य 


गारगोटी, ता.भुदरगड, जि.कोल्हापूर 


२ श्री.राजेश नरसिंगराव पाटील, 
विधानसभा सदस्य 


चंदगड, ता.चंदगड, जि. कोल्हापूर 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 


(अधिनियमातील कलम ३(३)दोन(क)अनुसार 


अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


ma श्री. जे.एफ.पाटीळ 


अक्षय, बी-६, तारा टेरेस, जि. कोल्हापूर 


२ | at. एम.एस.देशमुख 


सी-८०४, सफायर पार्क, मुक्‍त सैनिक 
वसाहत, कोल्हापूर 


३ श्री. संभाजी शामराव पवार 


मु.लाटवडे, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर 


४ | श्री. बाजीराव पुंडलिक पाटील 


मु.पो. शिये, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 


(अधिनियमातील कलम ३(३)चार(फ)अनुसार) 


अ.क्र सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


॥. ५] श्री. मधुकर शामराव जांभळे 


मु.बालिगे, ता.करवीर, जि.कोल्हापूर 


2 | श्री. जयसिंग कोडीबा पाटील (जे.के.) 


मु.सुळंबी, ता.राधानगरी, जि. कोल्हापूर 


३ | श्री. संजय वसंतराव मोहिते 


USAT VRICIA, कोल्हापूर 


४ | श्री. भगवानराव गणपतराव जाधव 


मु.रूकडी, ता.हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 


५ | श्री. भारत बाबासाहेब पाटील 


मु.भुये, ता.करवीर, जि.कोल्हापूर 


६ | सो. प्रेमला दिपक पाटील 


मु.कोरोची, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर 


७ | sf}. सर्जराव सदाठिव शिदे 


मु.दानोळी, ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर 


८ | श्री. क्रांतीसिह संपतराव पवार-पाटील 


मु.सडोली खालसा., ता.करवीर, 
जि.कोल्हापूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.५११/का.१४८१-अ 


९ श्री.सुरेश गणपती ढोणुक्षे जी-३, कामते रेसीडेन्सी, काटकरमाळ, 
राधाबाई शिंदे शाळेसमोर, राजारामपुरी, 
जि. कोल्हापूर 

शि o श्री. अनिल बाळू मादनाईक (सावकार) | मु.उदगांव, ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर 

११ | श्री. सचिन उर्फ युवराज बाळासाहेब । मु.गड मुडशिगी, ता.करवीर, जि.कोल्हापूर 

पाटील 

१२ | श्री. मोहन तुकाराम धुंदरे मु.पो.राशिवडे बु., ता.राधानगरी, जि.कोल्हापूर 

१३ | श्री. तानाजी गणपती आंग्रे मु.पो.वरणगे, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 

१४ | श्री. पोपट पांडूरंग दांगट मु.पो.गड मुडशिगी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA. 
DHU 
DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA Si Stare = GOVEEIMENT OF 
D H U R | Date: 2022.05.1 21 1:1 2७ 4-05'30' 


(सं.ह.धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


KKKKKKKKKKKKKKKKEKKERKKKKER 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


